वाचा : 


१०, 


११: 


१२. 


प्रस्तावना : 


सीसीटीएनएस प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्‍त 
केलेल्या मे. पीडब्ल्युसी कंपनीस माहे ऑगस्ट, २०१९ 
ते डिसेंबर, २०१९ या कालावधीकरीता केलेल्या 


कामाचे देयक अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.९०/भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १९ मार्च, २०२० 


. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण केंद्र, केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे पत्र क्र. 53 (103)/CCTNS/SPMU/60/ 


NCRB-2001, दि.१७.०५.२०१२. 


. राज्य गुन्हे अन्वेषण केंद्र, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व मे. प्राईस वॉटर हाऊस 


कुपर्स प्रा. लि., यांच्यामध्ये झालेला करार दि.२९.०८.२०१२. 


. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय क्र. 6%)-मातंस 080/4/2014-0/0 Directorate of 


IT-DIT (MH), दि.०१.०७.२०१४ व दि.०९.०५.२०१९. 


. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटीएनएस ३६१५/प्र.क्र.१०/भाग-१/पोल-३, 


दि.१३.०६.२०१६. 


. केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. F.No.22011/02/2010-SR/CCTNS 7-1, 


दि.१८.०७.२०१६. 


. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 


CID/SCRB/CCTNS/142/2017, दि.०१.०६.२०१७. 


. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 


CID/CCTNS/SPMU-Extn/6893/2018, दि.२०.११.२०१८. 


. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. 


CID/CCTNS/SPMU Extn./556/2019, दि.१६.०५.२०१९. 


. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळी झालेल्या उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 


दि.१३.०६.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.९०/भाग-१/पोल-३, 
दि.१५.१०.२०१९. 

अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
क्र.गुअवि/रागुअके/सीसीटीएनएस/देयके-पीडब्ल्युसी/१९०/२०२०, दि.११.०२.२०२०. 

मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा.ली., यांचे माहे ऑगस्ट, २०१९ ते माहे डिसेंबर, २०१९ या पाच 
महिन्यांचे दि.२३.०१.२०२० रोजीचे देयक. 


केंद्र शासनाच्या ई-गर्व्हनन्स योजनेंतर्गत गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (Crime 


and Criminal Tracking Network System) हा प्रकल्प Mission Mode Project म्हणून संपूर्ण देशामध्ये 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.९०/भाग-१/पोल-३ 


राबविण्यात येत आहे. राज्य गुन्हे अन्वेषण केंद्र, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व मे. प्राईस 
वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा. लि., यांच्यामध्ये दि.२९.०८.२०१२ रोजी करार झाला. सदर प्रकल्प कार्यान्वित 
होईपर्यंतचा सर्व खर्च भागविण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर 
प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेख केंद्र, केंद्रीय गृह मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दि.१७.०९.२०१२ रोजीच्या 
पत्रान्वये मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स प्रा. लि. या कंपनीची राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन युनीट (State Project 
Management Unit) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. गृह विभाग, शासन निर्णय दि.१५.१०.२०१९ 
अन्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीच्या एका व्यवस्थापकीय सल्लागारास व दोन वरिष्ठ सल्लागारास पुर्णवेळ तत्वावर 
दि.०१.०६.२०१९ ते दि.३१.०५.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने 
सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी केलेल्या कामाची जुलै २०१९ पर्यंतची सर्व देयके पोळीस महासंचालक 
कार्यालयाच्या आदेशान्वये अदा करण्यात आली आहेत. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दि.११.०२.२०२० च्या पत्रान्वये सीसीटीएनएस प्रकल्पाचे प्रकल्प सल्लागार 
मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने माहे ऑगस्ट २०१९ ते डिसेंबर २०१९ पर्यंत केलेल्या कामाचे देयक अदा 
करण्याबाबत विनंती केली आहे. तसेच दि.२३.०१.२०२० च्या पत्रान्वये मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने देयक सादर 
केले आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०९.०५.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार 
त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यानुसार सदर देयके अदा करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


त्यानुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी मे. weg कंपनीची प्रकल्प सछ़लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 

आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, शासन निर्णय दि.०९.०५.२०१९ अन्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना 
मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीच्या 
एका व्यवस्थापकीय सल्लागारास व दोन वरिष्ठ सल्लागारास पुर्णवेळ तत्वावर माहे ऑगस्ट, २०१९ ते 
माहे डिसेंबर, २०१९ या पाच महिन्यांच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी (मानधन, इतर 
खर्च व वस्तू आणि सेवा कर मिळून) रु.५१,३४,७००/- (अक्षरी रुपये एक्कावन्न लाख चौतीस हजार सातशे 
फक्त) इतक्या रकमेची देयके मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर 


देयकांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे :- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.९०/भाग-१/पोल-३ 


CCTNS Project : August - December 2019 


Man Applicable 
Resource ae Month | पणा | Amount | sip -Total | GST @ ae जी a 
Period Month None Designation Rate ment Per (INR) 18% laimed Amount 
(INR) (%) Resource (INR) (INR) 
(INR) 
[= Cc गना E F G H=FxG I eS K BS 
18% of I I+J+K 
Pankajkumar | Managing a, 
Tondhe Consultant 306,900 100% 306900 
Aug. Anil Senior 77 7 7 1030090 
2019 Dongardiye Consuliant 277,200 100% 277200 861300 155034 13756 9 
Tara shi Senior 77 7 
Tarang Joshi Consultant 277,200 100% 277200 
Pankajkumar | Managing 
Londhe Consultant 306,900 100% 306900 
Sep. Anil Senior 77 7 
2019 Donisaidive लागाय 277,200 100% 277200 861300 155034 18209 1034543 
Tara shi Senior 77 7 
Tarang Joshi Consultant 277,200 100% 277200 
Aug. Banka/enenay | हावा 306,900 | 100% | 306900 
2019 Londhe Consultant 
to Ors |e Senter 277,200 | 100% 277200 861300 155034 16188 | 1032522 
Dec 2019 Dongardiye Consultant 
: Vikrant Senior 77 OL 7 
2019 Shinde Consultant 277,200 100% 277200 
Pankajkumar | Managing 
Londhe Conguliaat 306,900 100% 306,900 
Nov. Anil Senior 77 a 7 7 
2019 Dongaidive Consultant 277,200 100% 277200 861300 155034 4877 1021211 
Vikrant Senior 77 OL 7 
Shinde Goasultant 277,200 100% 277200 
Pankajkumar | Managing 
Toadhe Consultant 306,900 100% 306,900 
Dec. Anil Senior 77 7 
2019 Dongardiye Consultant 277,200 100% 277200 861300 155034 a 1016334 
Vikrant Senior 77 7 
Shinde Consultant 277,200 100% 277200 
Total 43,06,500 | 43,06,500 | 7,75,170 | 53,030 | 51,34,700 
टीप :- 
आओ) उपरोक्त — रकमा संद : क्र ध्ये उसन निर्णयान्वये केल्यानुसार 
अ) उपरोक्त रकमा संदर्भ क्र.३ मध्ये नमुद शासन निर्णयान्वये निश्चित केल सीसीटीएनएस 
प्रकल्पासाठी सह्लागाराना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत आहे. 
ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र.३ नुसार सह्लागाराना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या ५% च्या प्रमाणात प्रवास, 


भोजन व निवास इ. खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 


क) संदर्भ क्र.१२ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्कम देण्यात येत 
आहे. सदर रकमेमध्ये माहे ऑगस्ट, २०१९ ते माहे डिसेंबर, २०१९ या पाच महिन्यासाठी १८% वस्तू 
आणि सेवा कर समाविष्ट करण्यात आला आहे. 


ड) सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी संबंधित कंपनीला सल्लागारांच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली 
आहे असे निदर्शनास आल्यास अशी जादा रक्कम संबंधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा 
अधिकार शासनास राहील. 


इ) सदर देयके आयकर व इतर प्रचलीत कर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.९०/भाग-१/पोल-३ 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) १४ गुन्हा व 
गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (राज्य योजन), दत्तमत, (२०५५ ए ०९७), “५०- इतर खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० साठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याळा “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१९१६०४५५६२२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 


D | ‘al es h A p paj | DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a49495d0d4b31e36ff1d612a85453ca984b74e2 


Saste our aa 
(दिनेश आ. सस्ते) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. राज्यमंत्री, गृह (Tex) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. अपर पोलीस महासंचालक (नि व सं), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
९. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अभिलेख केंद्र, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०. सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१५. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई - Yoo ०२८. 
१६. वित्त विभाग (व्यय-७/ वित्तीय सुधारण). मंत्रालय, मुंबई. 
१७. कक्ष अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग. मंत्रालय, मुंबई. 
१८. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


